भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे इंदू 
fo येथील आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे स्मारक 
बांधण्यासाठी खर्चाची प्रतिपूर्ती या करीता 
नवीन लेखाशिर्ष उघडण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: सान्यावि-२०२०/प्र.क्र.१०८/बांधकामे 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, विस्तार, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २४ फेब्रुवारी, २०२१. 


संदर्भ:- शासन निर्णय, नगर विकास विभाग, क्र.एमआरडी-३२३२०/सं.क्र.५२/नवि-०७, दि.१०/९/२०२०. 


शासन निर्णय :- 

भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे इंदू मिल येथील आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे स्मारक 
बांधण्यासाठी खर्चाची प्रतिपूर्ती या करीता खालीलप्रमाणे नवीन लेखाशिर्ष उघडण्यास मान्यता 
प्रदान करण्यात येत आहे:- 


| मागणी क्र.एन-४ Demand No.N-4 
४०५९ अनुसूचित जाती,अनुसूचित 4059 Capital Outlay on Public 
Works 


जमाती, इतर मागासवर्ग व 
अल्पसंख्याक यांचे कल्याण 
यावरील भांडवली खर्च 


८० सर्वसाधारण 80 | General 

७८९ अनुसूचित जातींसाठी विठोष | 789 Special Component Plan for 
घटक योजना Scheduled Castes 

(09) अनुसूचित जाती घटकांतर्गत । (01) Scheme Under Schedule 
योजना Caste Sub-Plan 

(09)(02) भारतरत्न डा.बाबासाहेब | (01)(02) | Reimbursement for 
आंबेडकर यांचे इं Construction of Bharatratna 
आंबेडकर ह कन यांचे Rg मिल Dr. Babasaheb Ambedkar 
येथील आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे International Monument at 
स्मारक बांधण्यासाठी खर्चाची गाव 
प्रतिपूर्ती. 
४०५९ ३१३४ 4059 3134 


२. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.०८/अर्थ-७/२०२१, 
दि.११/०२/२०२१ व महालेखापाल (मुंबई) यांचे पत्र क्र. सं.ख.वि/चा-१/सामाजिक न्याय और 
सहायता विभाग/युओआर-३२/२०२०-२१/२७९, दि.११/०१/२०२१ अन्वये देण्यात आलेल्या 
सहमतीस अनुसरून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः सान्यावि-२०२०/प्र.क्र.१०८/बांधकामे 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०२२४१७२१४७९१२२ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


. \cf27e4353d60e51, 
ber=fd9b93035f4da174c04fa7 1634fe1 féaa493c7 
8533598565 1f937888df7a89, cn=Anil Kondaji Ahire 
Date: 2021.02.24 17:27:34 +05'30' 


(अ. of. आहिरे) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


| Kondaji Ahire 
nt Of Maharashtra, ou=Social Justice 
, postalCode=400032, 


004d 


प्रत, 
१. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य 
२. अप्पर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग, मंत्रालय,मुंबई 
३. महानगर आयुक्त, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण,मुंबई 
४. आयुक्‍त, समाजकल्यण आयुक्‍्तालय,पुणे 
५. महालेखापाल, महारार्ष्ट-१, मुंबई 
६. महालेखापाल, महाराष्ष्ट-२, नागपूर 
७. सर्व प्रादेशिक उपायुक्त, समाजकल्याण विभाग 
८. सर्व सहायक आयुक्‍त, समाजकल्याण विभाग. 
९. सर्व जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद 
१०. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
११.वित्त विभाग (व्यय-१४, अर्थ-७/अर्थ-२) मंत्रालय,मुंबई 
१२.कार्यासन अधिकारी, अर्थसंकल्प, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
१३.निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


